शासकीय कृपा महिला वसतीगृह, कर्जत, 
जि.रायगड या संस्थेच्या इमारत भाडे करारास 
मुदतवाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शामव २०२३/ प्र.क्र.३२/का-२ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० जून, २०२३. 


वाचा :- १. आयुक्‍त,महिला व बाळ विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/मवि/भा.प्रस्ताव/मंजुरी/२०२२- 
२३/६१९६, दि.२०.१०.२०२२, दि.०६.१२.२०२२, दि.०६.०४.२०२३ व दि.२४.०४.२०२३, 
२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक २०१७/प्र.क्र.१८१/का-२, दि.१५.१२.२०२१, 
३. वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५, 
४. वित्त विभाग,झासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल,२०२३. 
प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत महिला व बालकांच्या विकासाकरीता राबविण्यात येत असलेल्या 
विविध विकास योजनेखाली शासकीय कृपा महिला वसतीगृह कर्जत, ता.कर्जत,जि.रायगड ही संस्था कार्यरत 
असून या संस्थेच्या जागेकरीता शासकीय इमारत उपलब्ध नसल्याने संस्थेकरीता श्री.भगवान लक्ष्मण लाड 
आणि सौ.सुरेखा भगवान लाड यांच्या मालकीच्या नगर परिषद हद्यीतील इमारत गट नं.१०३ प्लॉट नं.१, २ व 
३, श्री.मल्हार प्रसाद, बी विंग, ललानी कॉलनी दहिवली, ता.कर्जत, जि.रायगड येथे असलेल्या इमारतीमध्ये 
भाड्यातत्वावर जागा घेतली आहे. सदर संस्थेच्या जागेकरीता इमारत मालकासोबत दि.१.११.२०१९ ते 
दि.३१.१०.२०२२ या कालावधीकरीता दरमहा रु.१,४९,०४७/- इतके भाडे आकारणीचा करार करण्यात आला 
होता. सदर करारनामास शासन निर्णय दि.१५.१२.२०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे. 


सदर संस्थेचे भाडे करार दि.३१.१०.२०२२ रोजी संपुष्टात आले असल्याने इमारत मालक यांनी सदर 
संस्थेसाठी माहे जून, २०२३ अखेरपर्यंत किंवा नविन इमारत ताब्यात मिळेपर्यंत यापैकी जे अगोदर होईल त्या 
कालावधीपर्यंत इमारत वापरण्यास तसेच, पूर्वीच्या भाडे रु.१,४९,०४७/- (अक्षरी रुपये एक लाख एकोणपन्नास 
हजार सत्तेचाळीस फक्त) इतक्या दराने इमारत देण्यास अधीक्षक, शासकीय कृपा महिला वसतिगृह, कर्जत 
यांना लेखी तयारी दर्शविल्याने करार संपल्यापासुन पुढील ८ महिने म्हणजेच, दि.०१.११.२०२२ ते 
३०.०६.२०२३ या कालावधीपर्यंत इमारत भाडेतत्वावर घेण्यास तसेच, सदर इमारतीसाठी दरमहा 
रु.१,४९,०४७/- इतके इमारत भाडे अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाचा विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
शासकीय कृपा महिला वसतिगृह कर्जत, ता.कर्जत, जि.रायगड या संस्थेसाठी इमारत भाडे करार 
संपल्यापासुन पुढील ८ महिने म्हणजेच दि.०१.११.२०२२ ते ३०.०६.२०२३ या कालावधीकरीता इमारत 


शासन निर्णय क्रमांकः शामव २०२३/ प्र.क्र.३२/का-२ 
भाडेतत्वावर घेण्यास तसेच, सदर इमारतीसाठी दि.१५.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात आलेले दरमहा रु.१,४९,०४७/- (अक्षरी रु. एक लाख एकोणपन्नास हजार सत्तेचाळीस फक्त) इतके 
इमारत भाडे अदा करण्यास अधिक्षक, शासकीय कृपा महिला वसतीगृह कर्जत, ता.कर्जत,जि.रायगड यांनी 
सदर इमारत मालकासोबत रितसर भाडेतत्वासाठी करारनामा करावा, या अटीच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर इमारतीच्या भाड्यापोटी होणारा खर्च हा लेखाशिर्ष २२३५ १२५४ (योजनेत्तर) अंतर्गत भाडेपट्टी व 
कर या उद्यिष्टासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७०४१८०५५१७०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHIVAJI P 

KARWAR sess 
(शि.पां.कारवार) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
२. मा.अध्यक्ष /उपाध्यक्ष (विधानसभा) विधानमंडळ, मुंबई. 
३. मा.सभापती /उपसभापती (विधानपरिषद),विधानमंडळ, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव,महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
५. आयुक्त, महिला व बाल विकास, म.रा.पुणे. 
६. उप आयुक्त, (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 
७. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा),मुंबई/नागपूर. 
८. विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास (सर्व) 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१२.जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी,रायगड. 
१३.अधीक्षक, शासकीय कृपा महिला वसतिगृह, कर्जत, जि.रायगड. 
१४.सह सचिव /उप सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१५.कक्ष अधिकारी(का-४ महिला व बाल विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२. 
१६.निवड नस्ती (का-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


